राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
उपअधीक्षक (गट-ब) संवर्गातून अधीक्षक 
(गट-अ) संवर्गात पदोन्नत अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१२३/ राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ मार्च, २०२३. 


वाचा :- शासन आदेश, क्र.इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१२३/राउशु-१, दि.०४.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
शासन आदेश दि.०४.०८.२०२२ अन्वये सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात राज्य 


उत्पादन शुल्क विभागातील उपअधीक्षक (गट-ब) (एस-१५, रु.४१,८००-१,३२,३००) या 


संवर्गातील खालील ४ अधिकाऱ्यांना अधीक्षक (गट-अ) (एस-२०, रु.५६,१००-१,७७,५००) या 


संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट अव गट ब 


(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप 


नियम, २०२१ नुसार महसूल विभाग वाटप करुन अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गात 


पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


IRA आदेशा - 
शासन seat दि.०४.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये पदोन्नर खालील अधिकार्‍यांची 


अधीक्षक (गट-अ) या संवर्गात, त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या महसूली 


विभागामध्ये (स्तंभ ५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | प्रवर्ग वाटप करण्यात । पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र आलेला महसूल विभाग 
१ र 2 & ५ 
| 9 | श्री.प्रदीप भा.पोटे खुला पुणे अधीक्षक, राउञु, सांगळी 
२  श्री.नितेशठ भा.शेडे अजा अमरावती अधीक्षक, Sz], यवतमाळ 
3  श्री.आदित्य गो.पवार | खुला | छत्रपती संभाजीनगर | अधीक्षक, weal, हिंगोली 
४ | श्री.विश्वजित अ. इमाव | छत्रपती संभाजीनगर | अधीक्षक, राउशु, बीड 
देशमुख 


२. सदर अधिकार्‍यांची पदस्थापना दि.०४.०८.२०२२ रोजीच्या आदेशातील अटी व arian 


अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१२३/ राउशु-१ 


३. सदर आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 


दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 


नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. अधीक्षक, wey, सांगळी/ यवतमाळ/हिंगोली/बीड या पदांचे अतिरीक्त कार्यभार 


संबंधित अधिकारी रुजू झाल्यावर आपोआप संपुष्टात येतील. 


५. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०८१३३६२६६४२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
GORAKHNATH 
DHAKANE a 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
७) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


